राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क 
शिष्यवृत्ती योजना या योजनेतील सन २०१८-१९ 
मधील प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्‍कम सन २०१९-२० 
मधील मंजूर तरतुदीतुन अदा करण्यास मान्यता 

देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०१९/(प्र.क्र.६७/१९)/मशि-३ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा :- १) झासन पत्र क्र. स्कॉलर-४९१९/प्र.क्र.१३६/मशि-२, दि.१४.०५.२०१९. 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६७/१९/मशि-३, 
दिनांक १४.०६.२०१९, दिनांक ३०.०७.२०१९ व दिनांक १४.११.२०१९. 
३) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे क्र. उशिसं/शिष्य-२०१८-१९/अनौपचारिक संदर्भ/१५५७४, 
दिनांक ०२.१२.२०१९. 
प्रस्तावना : 


दिनांक ३१.०३.२०१९ नंतर महाऑनलाईन कार्यालयाकडून अलॉटमेंट प्राप्त होऊन सन २०१८-१९ 
मधील प्रलंबित शिष्यवृत्तीचे अर्ज मंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांना सन २०१९-२० या वर्षात शिष्यवृत्ती वितरित 
करण्यास दि.१४.०५.२०१९ च्या शासन पत्रान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन संदर्भाधिन 
दिनांक १४.०६.२०१९, दिनांक ३०.०७.२०१९ व दिनांक १४.११.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राजर्षी 
छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती या योजनेतील प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्‍कम सन २०१९-२० 
मध्ये मंजुर तरतुदीतुन अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आता संचालक, उच्च शिक्षण यांच्या 
संदर्भिय दिनांक ०२.१२.२०१९ रोजीच्या पत्रास अनुसरुन प्रस्तूत योजनेतील सन २०१८-१९ मधील उर्वरित 
शिष्यवृत्तीची रक्‍कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना या योजनेतील सन २०१८-१९ मधील 
प्रलंबित असलेली रु.४,४३,८३८/- (अक्षरी रुपये चार लक्ष त्रेचाळीस हजार आठशे अडतीस फक्त) इतकी 
रक्‍कम सन २०१९-२० मधील मंजुर तरतुदीतुन अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या बाबीवर येणारा खर्च "मागणी क्र. डब्ल्यु-०२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, Co सर्वसाधारण ८०० 
इतर खर्च, (०२)(०९) ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लक्ष पेक्षा अधिक नाही अशा 
विद्यार्थ्यांना फी माफी (२२०२ १४५६) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३ /विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग-१, 
अनुक्रमांक ६ मधील नियम क्रमांक ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारास अनुसरुन व वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ मधील 
अटी व शार्तीनुसार तसेच निर्गमित करण्यात येत असून सदर परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अटी व 
शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१९/(प्र.क्र.६७/१९)/मशि-३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०१९१२०३११५६३३४००८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Hemantkumar Pandharinath Baviskar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher Technical 

Hemantkumar Education Department, postalCode 400032, st- Maharashtra, 
2.5.4.20=7 1de9bdf8c28541d92a5cd36d72231 5bab7f006ec5420633 
722d42e0976d82a8, 


P d h i h B i k ialNumber=284a4236ae7795d36dd2ecb5acéca70c333a3cf1b13f 
an arl nat 1 AVISKAL sztiaNumber=28404236a0 ९005१0 का न तया 


66828d224ae2026b37e9, cn=Hemantkumar Pandhi 
Date: 2019.12.03 12:03:27 +05'30' 


(हे. पं. बाविस्कर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे. 

महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

५. कार्यासन (साशि-१) / (मशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवडनस्ती, कार्यासन मशि-३. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी 2 


